गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 
निवड समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. लमंपु १३२० (१३)/प्र. क्र. १७०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण १०९२/ 
प्र.क्र.८२/सां.का.१, दिनांक १३ सप्टेंबर, १९९३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. लमंपु १३१८ (१३)/ 
प्र.क्र.२३५/सां.का.४, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२२०/ 
प्र.क्र.१५/सां.का.४, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० 
४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं/१०१२, 
दिनांक २१ जुले, २०२० 


प्रस्तावना :- 


उपर्निरदिष्ट क्र. १ अन्वये, गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या जन्मदिनी त्यांच्या नांवे गायन व 


संगीत या क्षेत्रात प्रदीर्घ कार्य केलेल्या मान्यवरांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने गौरविण्यात 
येते. उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये विषयांकित पुरस्कार निवड समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या 


करण्यात आलेल्या नियुक्त्या उपर्निदिष्ट क्र. ३ अन्वये रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 
गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर निवड समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार निवड समितीच्या पुनर्रचनेस 


खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) शासकीय सदस्य 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 

२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य उपाध्यक्ष 

३. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य सदस्य 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 

ब) अशासकीय सदस्य 

१. श्री. गुलजार अशासकीय सदस्य 
२. श्री. अशोक पत्की अशासकीय सदस्य 
३. श्रीमती कविता कृष्णमूर्ती अशासकीय सदस्य 
४. श्री. शंकर महादेवन अशासकीय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः GAY १३२० (१३)/प्र. क्र. १७०/सां.का.४ 


५. श्री. सुरेश वाडकर अशासकीय सदस्य 
६. श्रीमती पुष्पा पागधरे अशासकीय सदस्य 
७. श्रीमती उषा खन्ना अशासकीय सदस्य 
८. श्री. सुदेश भोसले अशासकीय सदस्य 


सदर समिती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी 
किंवा समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत कार्यरत असेल. 


२. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार प्रवास भत्ता व 
बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखाधिकारी 
आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रयोजनार्थचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्यलेखाशिर्ष २२०५, १०२- कला व संस्कृती 
यांचे प्रचालन, (०४) इतर महोत्सव, (०४) (०१) इतर महोत्सव (कार्यक्रम) (२२०५ १६०५) - ५०, इतर खर्च 
या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणा-या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१११३०३३५६३२३ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित HAS आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prasad Mahadeo Mahaj 


Prasad Mahadeo 0000000000. 


2.5.4.20=6fcffe7574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82e2 


Mahajan — त 
(प्रसाद महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई 

४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

६. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः GAY १३२० (१३)/प्र. क्र. १७०/सां.का.४ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


